नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील फाशी यार्ड 
मधील हॅगींग शेडचे मजबुती करणे या कामाचे 
येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१५/प्र.क्र.१४१/तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २४ जुले, २०१५ 


वाचा 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे अ.शा.पत्र 
क्र.बीएळडी/नामका/फाशीयार्ड/८७/कक्ष-६(३), दि.२७.०५.२०१५. 
प्रस्तावना 
नागपूर मध्यवर्ती कारागृह येथील छोटी गोल विभाग मंडळ क्र.३ मधील फाशी यार्ड सेलच्या 
आतील भागातील खुल्या जागेमध्ये सिलींगप्रमाणे लोखंडी जाळी बसविणे अत्यंत आवश्‍यक असल्याचे 
वरील वाचा येथील पत्रात नमूद केले आहे. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर कारागृहात बंदीस्त 
मृत्यूदंड बंदी याकुब मेमन याची सुधार याचिका फेटाळली असल्याने कारागृहात सुरक्षा वाढविणे अत्यंत 
महत्त्वाचे आहे. नागपूर मध्यवर्ती कारागृह येथील छोटी गोल विभाग मंडळ क्र.३ मधील फाशी यार्ड 
सेलच्या आतील भागातील खुल्या जागेमध्ये सिलींगप्रमाणे लोखंडी जाळी बसविणे या कामाचे कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर यांनी रुपये २२,९९,७१९/- इतक्या खर्चाचे तपासून व 
साक्षांकीत केलेले अंदाजपत्रके अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांनी शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केली आहेत. त्यास अनुसरुन याद्वारे शासन 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:- 
शासन निर्णय 
नागपूर मध्यवर्ती कारागृह येथील छोटी गोल विभाग मंडळ क्र.३ मधील फाशी यार्ड सेलच्या 
आतील भागातील खुल्या जागेमध्ये सिलींगप्रमाणे लोखंडी जाळी बसविणे या कामाचे छाननीअंती एकूण 
रुपये २१,८४,७००/- (रुपये एकविस लक्ष चौऱ्याएंशी हजार Best फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकास 
खालील अटींच्या अधीन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे:- 
१) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदींबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम सुरु करावे. 
२) सदर कामाचा खर्च कारागृह विभागाच्या उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामध्ये समाविष्ट करता 
येणे शक्य आहे याची खातरजमा करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१५/प्र.क्र.१४१/तुरुंग-२ 
३) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पूणे यांनी अंदाजपत्रकात 
समाविष्ट करण्यात आलेल्या तरतूदी कारागृह प्रशासनाच्या आवश्‍यकतेप्रमाणे असल्याची खात्री 
करुन अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पूणे यांच्या 
सहमतीने काम सुरु करावे. 
४) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, क्र.इएनव्ही २०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 
२. सदरचे अंदाजपत्रक सन २०१४-१५ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर अंदाजपत्रकात आकस्मिक 
खर्चासाठी ४ टक्के इतकी तरतूद सिमित करण्यात आली आहे. सदर काम seer ठेव तत्त्वावर 
करण्यात येईल या धारणेने अंदाजपत्रकामध्ये ५ टक्के रकमेची तरतूद सेंटेज चार्जेससाठी समाविष्ट 
करण्यात आल्या आहेत. 
३. यासाठी होणारा खर्च हा मागणी क्र.एच-८, ४०५९, सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, १०१, 
बांधकाम, (००)(०) तुरुंग, पंचवार्षिक योजना या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
४.हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-पहिळा, उप विभाग-पाच,अनुक्रमांक-३, नियम १३४ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०७२३१०४८२९३६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jaysing L 


J aysi [] (४ [_ धर = Jaysing L Pawara, 
Cc 


= IN, S = Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, 

P awa fa OU = Deputy Secretary 
Date: 2015.07.24 16:11:44 
+05'30' 


(ST. ल. पावरा) 
उपसचिव, गृह विभाग 
प्रत, 
अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (पूर्व विभाग), नागपूर, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 


०८ “७ A  -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१५/प्र.क्र.१४१/तुरुंग-२ 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
६. कोषागार अधिकारी, नागपूर, 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर, 
८. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्रालय,मुंबई-३२, 
९. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२, 
१०. निवडनस्ती, (तुरुंग-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


